माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) प्रशासकीय 
मान्यता देण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : (9) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.-१, दिनांक ८ जुले, २०२१ 

प्रस्तावना: 

माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ विविध गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, 
२०२१ रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख बक्षिस रकमांची 
पारितोषीके व सदर बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठित करण्यास शासन मान्यता देत आहे: 


१) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग अध्यक्ष 

२) संचालक, पर्यावरण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सदस्य 

३) उप सचिव (तां.क.१), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सदस्य 

४) अभियान संचालक, माझी वसुंधरा अभियान, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सदस्य सचिव 


जी. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०२०८१७४७३३४९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANDIP 5 KAMBLE 


(संदीप कांबळे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत), जिल्हा परिषद 
१२. सर्व महानगर पालिकेतील मुख्य अभियंता. 
१३. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 
१४. ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सेवक, अभियानात समाविष्ट सर्व ग्राम पंचायती 
१५. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


